कोविड-१९ तपासणीसाठी राज्यातील 
एनएबीएळ व आयसीएमआर मान्यता प्राप्त 
प्रयोगशाळेतून आरटीपीसीआर तपासणीसाठी 
अधिकतम विक्री मुल्य निश्चित करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना २०२०/प्र. क्र .१२३/आरोग्य -५ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, 
१० वा मजला,मंत्राळय,मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक: ०६ डिसेंबर, २०२१ 


१) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०२.०६.२०२०. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०७.०९.२०२०. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४.१०.२०२०. 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १४.१२.२०२०. 
५) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३१.०३.२०२१. 


प्रस्तावना -: 

संदर्भ क्र. १ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयानुसार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था व एनएबीएल 
मान्यता प्राप्त खाजगी प्रयोगशाळांकडून कोवीड-१९ साठी असलेल्या आरटीपीसीआर तपासणीचे दर 
निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. यासमितीने तत्कालीन लॉकडाऊन 
परिस्थितीत मर्यादित साधन उपलब्धता लक्षात घेऊन, खाजगी प्रयोगशाळांशी चर्चा करून, खाजगी 
प्रयोगशाळानी आरटीपीसीआर तपासणीसाठी आकारावयाच्या दराबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
केला होता. त्यानुसार संदर्भ क्र. २ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार आरटीपीसीआर चाचणीच्या कमाल 
दराबाबतचे दिनांक १३.०६.२०२०, ०४.०७.२०२०, ०७.०९.२०२० व दिनांक २४.१०.२०२० च्या शासन 
निर्णयानुसार निश्चित केलेले दर दिनांक २४.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिक्रमित करून 
याच शासन निर्णयानुसार आरटीपीसीआर चाचणीचे सुधारित अधिकतम दर निश्चित करण्यात आले 


होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना २०२०/प्र. क्र .१२३/आरोग्य -५ 


२. Rar बिगीन अगेन अंतर्गत राज्यातील औद्योगिक/औषध निर्माण संस्था सुरू झाल्या आहेत. 
तसेच परिवहन व्यवस्थाही सुरू झाली आहे. तपासणीसाठी आवश्यक रिएजंट्स, व्हीटीएम किट्स व 
पीपीई किट्स, आरएनए एक्स्ट्रॅकाान किट Gem पोर्टल वर अत्यंत माफक दरात उपलब्ध झाले आहे. 
तसेच एन ९५ मास्कचे कमाल दर देखील रू. १४/- ते रू. ४९/- पर्यंत निश्चित केळे आहेत. 
आयसीएमआरने विविध उत्पादक कंपन्यांना मान्यता दिल्याने, उपलब्धता वाढली आहे. तसेच वाहतूक 
व्यवस्था सूरळीत झाल्याने वाहतूकीवरीळ खर्च देखीळ कमी झालेला आहे. परिणामी खाजगी 
प्रयोगशाळाना येणारा तपासणी खर्च कमी झाला आहे. राज्यात आयसीएमआर व एनएबीएलने मान्यता 
दिलेल्या प्रयोगशाळांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, 
आरटीपीसीआर चाचणीच्या दर कमी होणे आवश्‍यक होते. सदर बाब लक्षात घेऊन संदर्भ क्र. १ मध्ये 
नमूद शासन निर्णयानुसार गठीत केलेल्या समितीने दरात सुधारणा करण्याबाबत निर्देशित करण्यात 
आले होते. या समिती सादर केलेला अहवाल शासनाने स्विकृत केला आहे. त्यानुसार 
आरटीपीसीआर चाचणीचे सुधारित दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास्तव 
शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय-: 

खाजगी प्रयोगशाळांनी कोवीड-१९ साठी आरटीपीसीआर तपासणीच्या दराबाबतचे संदर्भ क्र. ५ 
मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेले दर अधिक्रमित करून आरटीपीसीआर 
चाचणीचे सर्व करांसहित सुधारित दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर दर निश्चिती 
ही साथरोग अधिनियम, १८९७ नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशानुसार निश्चित करण्यात येत आहेत. 
राज्यात कोणत्याही खाजगी प्रयोगशाळेळला या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक दर आकारता येणार नाहीत. 


तपञील शासन आदेशा सर्व करांसहित 
क्र दिनांक सुधारित दर 
३१.०३.२०२१ नुसार । (रुपयात) (प्रती 
निश्चित दर (रुपयात) तपासणी) 


(प्रती तपासणी) 
Pick of sample from collection 
1 site, transport and reporting of 
sample (All necessary 500/- 350/- 


consumable like WTM, PPE etc. 
for collection will be borne by 
sample provider) 

Collection of samples from drive 
2 through sample collection 
kiosks, sample collection drives, 
Covid Care Collection Centres, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना २०२०/प्र. क्र .१२३/आरोग्य -५ 


Hospital Clinic, | Quarntine 600/- 500/- 
Centres of Laboratories, etc. 
(All necessary consumable like 
VTM, PPE, RNA extraction kit, 
RtPCR Kit etc. will be borne by 
laboratory) 

Collection of patient sample 
from residence, transport of 
sample, testing and reporting of 
3 | sample, (All necessary 800/- 700/- 
consumable like VIM, PPE, 
RNA extraction kit, RtPCR kit, 
etc. will be borne by laboratory) 


या शिवाय रॅपिड अन्टीजेन /अन्टीबॉडीज (ELISA / CLIA)/ Ge, सीबी नॅटद्वारे तपासणीसाठी 
समितीने पुढीलप्रमाणे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 


तपासणीचा सुधारित दर आकारणी सर्व करांसहित (रूपयात) 
प्रकार 
रुग्ण स्वत : तपासणी केंद्रावरून । रुग्णाच्या घरी जाऊन 
प्रयोगशाळेत अथवा एकत्रित तपासणीसाठी नमुना 
तपासणीसाठी तपासणी नमुने घेतल्यास 
आल्यास घेतल्यास 
ELISA for SARS 
Covid-2 Antibodies 200/- 250/- 350/- 
Test 
CLIA for SARS 
Covid-2 Antibodies 300/- 400/- 500/- 
Test 
Rapid Antigen Test 
for SARS Covid-2 100/- 150/- 250/- 
CB-NAAT 1200/- oe] [oe 
/TRUENAT 


दिनांक 39.03.2029 च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शार्ती पुर्वीप्रमाणेच कायम राहतील. 
सदर शासन निर्णय हा निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोरोना २०२०/प्र. क्र .१२३/आरोग्य -५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२०३१८१०२३६८१७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS WALZADE 
A R H A N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
C ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e5d24 


847898 197ddd6b0366a9177f097ed0887a, 
pseudonym=EFEOAAA7FB78AD706283B7A34C 


5FC48C1920AEBD, 


serialNumber=B4E19876AB3EEC36E3A3B98844 


1648AB87470CDFE66B14CFBE7AC9BD770485C 
1, cn=ARCHANA VILAS WALZADE 
Date: 2021.12.06 14:50:05 +05'30' 


अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
संचाळक, आरोग्य सेवा मुंबई/पुणे. 


(0, ८-४ 


won 


१०) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व मंडळे) 
१२) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालये (सर्व) 
१३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (सर्व) 
) 
) 
) 


98) AT. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५)मा. राज्यमंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (आरोग्य-५)/नस्ती क्र. ५८/२०२० (आरोग्य-५) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


